महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
१५ अस्थायी पदे दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत पुढे 
चालु ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वेद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएचपी-२०१९/प्र.क्र.७५/१९/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन संकुल इमारत (मंत्रालय), ९ वा मजला 
लोकमान्य टिळक रोड, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२०. 
वाचा :- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय शासन निर्णय क्रमांक : 
एमएचपी-२००१/ प्र.क्र.२६७ (२/प्रशा-२, दिनांक : २९/०६/२००४ 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय शासन निर्णय क्रमांक : 
एमएमआय-२००८/ प्र.क्र.२२/प्रशा-२, दिनांक : १५/०२/२००८ 
३) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक १६.०३.२०२० 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ३१.०८.२०२०. 
५) महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र:ममाआसं/१३४५ / २०२०, 
दिनांक ०१/०८/२०२० 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे ह्या संस्थेसाठी मंजूर असलेल्या पदांचा आढावा पूर्ण होऊन त्यास 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर आढाव्याअंती महाराष्ट्र 
मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे ह्या संस्थेच्या मान्य आकृतिबंधातील १७ अस्थायी पदे दिनांक २८/०२/२००९ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक (२) येथील शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात आली आहे. या १७ अस्थायी 
पदांपैकी वाहन चालक (वर्ग-३) व सफाईगार (वर्ग-४) या अधिसंख्य घोषित करण्यात आलेल्या पदांवर कार्यरत 
असलेल्या कर्मचा-यांचे संस्थेतील रिक्‍त असलेल्या कनिष्ठ लिपीक व सफाईगार या स्थायी पदावर समाविष्ठ 
करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित १५ अस्थायी पदे वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. सदर पदांना उपरोक्‍त शासन निर्णय समकमांक दिनांक १६.०३.२०२० अन्वये दिनांक 
३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्थेने उपरोक्‍त दिनांक ०१/०८/२०२० च्या पत्रान्वये संस्थेतील १५ 
अस्थायी पदे दिनांक ३१/०८/२०२० च्या नंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता प्रदान करणेबाबत प्रस्ताव शासनास 
सादर केला होता. सदर प्रस्तावास अनुसरून, उपरोक्त शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक ३१.०८.२०२० 
अन्वये प्रशासकीय विभागास देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार, संबंधित संस्थचे कार्य चाळू ठेवण्यासाठी ह्या 
शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र "अ" व "ब" मध्ये दर्शाविळेळी १५ अस्थायी पदे आवश्‍यक असल्याने सदर 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएचपी-२०१९/प्र.क्र.७५/१९/प्रश्ञा-१ 


(१ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, असंक १००३/प्र.क्र.४७/२००३/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १३/०८/२००३ 
मधील सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


(२ कंत्राटी पध्दतीने भरावयाची पदे कंत्राटी पध्दतीनेच भरण्यात यावीत व याबाबत भविष्यात कोणतीही 
सेवाविषयक अडचण, न्यायालयीन प्रकरण उद्भवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


(३) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांच्या प्रकरणी शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक 
०९/०७/२००३ व झासन निर्णय वित्त विभाग, दिनांक १०/०९/२००१ नुसार कार्यवाही करावी. 

२. महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे संस्थेतील १५ अस्थायी पदांवरील खर्च संस्थेला सन-२०२०- 
२१ या वित्तीय वर्षात खालील लेखाशिर्षाअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२२१० - वैद्यकीय सेवा, सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
१०५ (०३) - वैद्यकीय महाविद्यालये 
१०५ (०३) (१७ - महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२० अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक२०२००९१८१४२६३७४९१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR : 
RAO DAHALE : 


सोबत : विवरणपत्र “अ” व “ब” (अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) संचालक-प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे. 

३) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५) उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएचपी-२०१९/प्र.क्र.७५/१९/प्रश्ञा-१ 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएचपी-२०१९/प्र.क्र.9७५/१९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र "अ" व "ब" 


विवरणपत्र "अ" (सध्या कार्यरत कर्मचारी) 


अ.क्र पदनाम वेतन मेंट्रीक्स मधील वेतन स्तर (रुपये) पदांची संख्या 
La अधिव्याख्याता । एस-२० (५६१००-१७७५००) ३ 
२ समोपदेष्टा एस-१४ (३८६००-१२२८००) a cae 
3 अधिपरिचारीका | एस-१३ (३५४००-११२४००) ४ 
एकूण ८ 


विवरणपत्र "ब" (सध्या रिक्‍त पदे) 


अ. पदनाम वेतन मेंट्रीक्स मधील वेतन स्तर (रुपये) | पदांची 
क्र संख्या 
हि सहयोगी प्राध्यापक रु. १५०००/- (करार पध्दतीने एकत्रित aa 
वेतन) 
2 अंशकालीन अधिव्याख्याता । रु. १५००/- द.म.कायम एकत्रित वेतन । 
(मनोविकृती चिकित्साशास्त्र) 
३ | अंशकालीन अधिव्याख्याता 
१) मनोविकृती चिकित्साशास्त्र | रु. १५००/- द.म.कायम एकत्रित वेतन ति 
२) मज्जातंतू शास्त्र रु. १५००/- द.म.कायम एकत्रित वेतन १ 
४ । अंशकालीन सहयोगी रु. २०००/- द.म.कायम एकत्रित वेतन पश 
प्राध्यापक 
५ | कनिष्ठ लिपिक एस-६ (१९९००-६३२००) a oars 
६ | सामाजिक कार्यकर्ता रु.५०००/- (करार पध्दतीने एकत्रित ae 
वेतन) 
एकूण पदे | ७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


